मा.राज्यपाल यांच्या अधिसुचनेनुसार अनुसूचित 
क्षेत्रातील पदे wat स्थानिक अनुसूचित 
जमातीतील उमेदवारांमधून भरण्याच्या 
अनुषंगाने करावयाची पुढील कार्यवाही. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. : बीसीसी -२०१८/ प्र.क्र.४३४ ॥/१६-ब 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 

मंत्रालय, मुंबई -४०००३२. 

दिनांक: ११ सप्टेंबर,२०१८ 
वाचा:- 
१) शासन अधिसूचना क्र.आरबीटीसी/ई-१३०१३(४)/अधिसूचना-१/४७४/२०१४,दि.९ जुन,२०१४ 
२) शासन अधिसूचना क्र.आरबीटीसी/ई-१३०१३(४/अधिसूचना-२/४७४/२०१४/७३०, दि.१४ ऑगस्ट,२०१४ 
३) शासन परिपत्रक क्र.बीसीसी-२०१४/प्र.क्र.२१३॥/१४/१६-ब, दि.३१ जुले,२०१४ 
४) शासन अधिसूचना क्र.आरबीटीसी/ई-११०१९(१६)(२०१४)/अधिसूचना-५/११२२/२०१४, दि.३१.१०.२०१४ 
५) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.बीसीसी-२०१४/प्र.क्र.२१३॥/१४/१६-ब,दि.०५.०३.२०१५ 
६) शासन शुद्धिपत्रक,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.बीसीसी-२०१४/प्र.क्र.२१३१/१४/१६-ब,दि.२६.०६.२०१५ 
७) शासन अधिसूचना क्र.आरबीटीसी/ई-१३०१३(४)/अधिसूचना-४०९/, दि.०३.०६.२०१५ 
८) शासन अधिसूचना क्र.आरबीटीसी/ई-१३०१३(४)/अधिसूचना-१०७९/, दि.०९.०८.२०१६ 

९) शासन अधिसूचना क्र.आरबीटीसी/ई-१३०१६(६)(२०१४)/अधिसूचना-१५१४/, दि.२३.११.२०१६ 

प्रस्तावना- 


संदर्भाधीन अनु. क्र.१,२ व ४ येथील अधिसूचनांन्वये मा.राज्यपाल महोदयांनी भारतीय राज्य 
घटनेच्या पाचव्या सूचीतील परिच्छेद ५ मधीळ उप परिच्छेद १ नुसार प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, 
अनुसूचित क्षेत्रामध्ये देण्यात येणाऱ्या विविध सेवा सुविधांच्या दर्जामध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने, 
अनुसूचित क्षेत्रामधील आदिवासींच्या सर्वागीण विकासास गती देण्याकरिता, स्थानिक बोली-भाषा आणि 
संस्कृतीच्या ज्ञानाच्या अभावी निर्माण होणारे संदेशवहनाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी, अनुसूचित क्षेत्रामधील 
विविध संस्थांमध्ये कर्मचारीवृंदाच्या वारंवार गैरहजर राहण्यामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींचे निराकरण 
करण्याच्या हेतूने आणि अनुसूचित क्षेत्रामध्ये राहणाऱ्या आदिवासींच्या कल्याण व प्रगती करिता 
शासनामार्फत राबविण्यात येणारे कार्यक्रम आणि योजनांच्या अंमलबजावणीच्या दर्जात सुधारणा 
करण्याकरिता, अनुसूचित क्षेत्रामधील सरळसेवेने भरण्यात येणारी १) तलाठी, २) सर्वेक्षक, ३) ग्रामसेवक, 
४) अंगणवाडी पर्यवेक्षक, 4) शिक्षक,६) आदिवासी विकास निरिक्षक,७)कृषि सहायक,८)पक्ुुधन विकास 
सहायक,९)परिचारिका,१०) बहुउद्देशिय आरोग्य कर्मचारी,११) वनरक्षक व १२) कोतवाल या संवर्गातील 
रिक्‍त असलेली पदे स्थानिक अनुसूचित जमातीमधील उमेदवारांमधूनच भरण्याचे आदेश दिलेले आहेत. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः बीसीसी -२०१८/ प्र.क्र.४३४ ॥/१६-ब 


संदर्भ क्र.५ व ६ येथिल शासन निर्णय व शासन शुद्धिपत्रकान्वये या १२ संवर्गातील पदे स्थानिक अनुसूचित 
जमातीतील उमेदवारांमधून भरण्याच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही विहित करण्यात आली आहे. 

त्यानंतर मा.राज्यपाल महोदयांच्या संदर्भ क्र. ७,८ व ९ येथिल शासन अधिसुचनांन्वये वन निरिक्षक 
(महसूल व वन विभाग), स्वयंपाकी,प्रयोगशाळा परिचर व कामाठी (आदिवासी विकास विभाग) व पोलीस 
पाटील (गृह विभाग) या आणखी पाच संवर्गातील रिक्‍त असलेली पदे स्थानिक अनुसूचित जमातीमधील 
उमेदवारांमधूनच भरण्याचे आदेश दिलेले आहेत.या पाच संवर्गातील पदे स्थानिक अनुसूचित जमातीतील 
उमेदवारांमधून भरण्याच्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही करण्याबाबतच्या सुचना निर्गमित करण्याची बाब 
शासनच्या विचाराधिन होती. 


शासन परिपत्रक- 


मा.राज्यपाल महोदयांच्या संदर्भ क्र. ७,८ व ९ येथिल शासन अधिसुचनांन्वये वन निरिक्षक (महसूल 
व वन विभाग), स्वयंपाकी, प्रयोगशाळा परिचर व कामाठी(आदिवासी विकास विभाग) व पोलीस पाटील (गृह 
विभाग) या पाच संवर्गातील रिक्‍त असलेली पदे स्थानिक अनुसूचित जमातीमधील उमेदवारांमधूनच 
भरण्याचे आदेश दिलेले आहेत. या पाच संवर्गातील पदे स्थानिक अनुसूचित जमातीतील उमेदवारांमधून 
भरण्याबाबत संदर्भ क्र.५ व ६ येथिल शासन निर्णय व शासन शुद्धिपत्रकान्वये विहित करण्यात आलेल्या 
कार्यपद्धतीनुसार पुढील कार्यवाही संबंधित प्रशासकीय विभागांनी तात्काळ करावी. 


2. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०९१११२५८२७७२०७ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Tikaram Waman reve 


Karpate ieee ere 
(टि.वा.करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१. मा.सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२. मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

३. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई-३२. 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई-३२. 

५. सर्व मा. विधानसभा सदस्य/मा.विधानपरिषद सदस्य/मा.संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
६. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-३५. 

७. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य. 

१०. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

११. प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), म मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः बीसीसी -२०१८/ प्र.क्र.४३४ ॥/१६-ब 


१२. सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय(विधानपरिषद), मुंबई. 

१३. सर्व विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य. 

१४. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

१५. सर्व सहायक आयुक्‍त (मागासवर्ग कक्ष), महाराष्ट्र राज्य. 

१६. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई. 

१७. प्रबंधक, उच्च न्यायाळय, अपील शाखा, मुंबई. 

१८. प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 

१९. प्रबंधक,महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,मुंबई,नागपूर,औरंगाबाद. 

२०. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

२१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

२२. सचिव,राज्य निवडणूक आयोग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२३. सचिव,राज्य माहिती आयोग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२४. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त. 

२५. राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक. 

२६. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२७. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका. 

२८.संचालक, समाजकल्याण, पुणे. 

२९. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

३०. संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

३१. संचालक, सेवायोजन, मुंबई. 

३२. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

३३. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

३४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

३५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

३६. सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या अधिपत्त्याखाळील सर्व विभाग 
प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांना सदर शासन निर्णयाची प्रत, त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपणे 
पाठवून कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. 

३७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन मुंबई. (५ प्रती) 

३८.सर्व मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये,महाराष्ट्र राज्य. 

३९. निवड नस्ती, कार्यासन १६-ब. 


— 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


